कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध 
विषयांसंदर्भात दि.०२.०५.२०२३ रोजी झालेल्या 


बैठकीच्या अनुषंगाने समित्या गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- कडोंम-१०२३/सं.क्र.८८८/प्र.क्र.५१/नवि-२८ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २० जून, २०२३ 


वाचा:- नगर विकास विभाग, शासन पत्र क्र. कडोंम-१०२३/सं.क्र.८८८/प्र.क्र.५१/नवि-२८, दि.१६.०६.२०२३. 


प्रस्तावना- 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध विषयांसंदर्भात, मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या 
अध्यक्षतेखाली दि.०२.०५.२०२३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता, मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे समिती कक्ष, ६ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेअंती मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या 
निर्देशानुसार, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील २७ गावांतील अनधिकृत बांधकामे नियमित 
करण्यासंदर्भात आवश्‍यक तपासणी करण्यासाठी व अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांवर आकारावयाच्या मालमत्ता 
करासंदर्भात चौकशी करून sede तयार करणेकरिता खालीलप्रमाणे समित्या गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय:- निर्णय:- 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील तसेच, २७ गावांतील विविध विषयांसंदर्भात झालेल्या 
बैठकी दरम्यान मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिकेतील २७ 
गावांतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात आवश्‍यक तपासणी करण्यासाठी सह संचालक, 
नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पद 

as J] सह संचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई. अध्यक्ष 

२ उप विभागीय अधिकारी, कल्याण सदस्य 

३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे सदस्य 

४ उप आयुक्त तथा नियंत्रक, अनधिकृत बांधकाम, कल्याण-डोंबिवली सदस्य सचिव 
महानगरपालिका 


२. तसेच, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील २७ गावांतील अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांवर 
आकारावयाच्या मालमत्ता करासंदर्भात, मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, अतिरिक्‍त आयुक्‍त, 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पद 
fae _ il अतिरिक्त आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका अध्यक्ष 

२ व्यवस्थापक (हाहरसेवा-३), सिडको, नवी मुंबई. सदस्य 

३. उप आयुक्त, विभागीय आयुकत कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई. सदस्य 

४ उप आयुक्त, (मालमत्ता कर), कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सदस्य सचिव 


३. सदर समित्यांनी नगर विकास विभाग, शासन पत्र क्र.कडोंम-१०२३/सं.क्र.८८८/प्र.क्र.५१/नवि-२८, 
दि.२०.०६.२०२३ रोजी निर्गमित केलेल्या इतिवृत्ताच्या अनुषंगाने आवश्‍यक चौकशी करून आपला अहवाल २ 
महिन्यात शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.८८८/प्र.क्र.५१/नवि-२८ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०६२०१८४६०१२५२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 

Pp RATI B H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1eBbda9b45ofest75f 
159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtr 


, st=Mal a, 
serialNumber=DA026E85AESCBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6ED 
5C1E544834901 1 9EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL, 

Date: 2023.06.20 18:47:39 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


थन 
pall 
eS & हि 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. खासदार, डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे स्वीय सहायक. 

आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे. 

सह संचालक, नगररचना, कोकण विभाग, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 

अतिरिक्‍त आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका. 

व्यवस्थापक, (शहरसेवा-३), सिडको, नवी मुंबई. 

qo) उप आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
११) उप विभागीय अधिकारी, कल्याण 

१२) जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे. 

१३) उप आयुक्‍त तथा नियंत्रक, अनधिकृत बांधकाम, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका. 
१४) उप आयुक्‍त (मालमत्ता कर), कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका. 
) 
) 
) 


OS SB ee राण त, उच 


“2 (२ 


१५) प्रधान सचिव (नवि-२) महोदयांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७ निवडनस्ती नवि-२८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


